महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) 
गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्यामध्ये अंशत: बदल करण्याबाबत 


उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेशा क्र. बदली ३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२, दिनांक २८.०५.२०१९ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१९ 


रोजी तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिनांक २८.०५.२०१९ 


रोजी निर्गमित करण्यात आळे आहेत. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल 


करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आळा आहे. नागरी सेवा मंडळ क्र.१ यांनी सक्षम 


प्राधिकारी यांना शिफारस केली होती व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील 


तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ४ मध्ये 


दर्शविलेल्या सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम दि. २८.०५.२०१९ | सुधारीत पदस्थापना अभिप्राय 
क्र. अन्वये करण्यात 
आलेली पदस्थापना 
[a] 2 3 [eT षु 
| . | श्रीम. संगिता प्रभाकर शिदे, | गटशिक्षणाधिकारी, | सहायक सचिव, रिक्त 
शिक्षण उप निरीक्षक पं. स. बारामती, म.रा. मा.व उ.मा. शि.मंडळ, । पदावर 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक | जि. पुणे पुणे विभाग, पुणे 
कार्यालय पुणे 
२ | श्री.पोपट श्रीराम काळे, गटशिक्षणाधिकारी = | गटशिक्षणाधिकारी, Road 
गशिअ, पं.स.जामखेड पं.स. धुळे, जि.धुळे । पं.स. रहाता, पदावर 
जि.प. अहमदनगर जि.प. अहमदनगर 
३ | श्री. नागेडा शांकरराव मापारी, | उपशिक्षणाधिकारी, | उपशिक्षणाधिकारी रिक्त 
उपशि (प्राथमिक), पं.स. सिंदखेड राजा | (माध्यमिक) जि.प. जालना. । पदावर 
जि.प. जालना जि. बुलढाणा 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम दि. २८.०५.२०१९ | सुधारीत पदस्थापना अभिप्राय 
क्र. अन्वये करण्यात 
आलेली पदस्थापना 

षा २ ३ शिळ आज क. 

४ | श्रीम.संध्या मारुती गायकवाड | गटशिक्षणाधिकारी, | उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) | रिक्‍त 
उपशि (माध्यमिक) जि.प. पुणे | पं.स. भोर, जि. पुणे । जि.प. पुणे. पदावर 

५ |श्रीम.अनुराधा शिवाजी म्हेत्रे, । गटशिक्षणाधिकारी, । गटशिक्षणाधिकारी, रिक्त 
उपशि (माध्य.), जि.प. सांगली | पं.स. खटाव, पं.स. विटा (खानापूर), पदावर 

जि. सातारा जि.सांगली 

६ | श्री.मेलिद वसंतराव राजगुरे | गटशिक्षणाधिकारी, | उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) | रिक्‍त 
शिक्षण उप निरीक्षक विभागीय | पं. स. आष्टी, जि.वर्धा अमरावती पदावर 
शिक्षण उपसंचालक कार्यालय 
अमरावती 

७ श्री.दिलीपकुमार रामचंद्र गटशिक्षणाधिकारी, | उपशिक्षणाधिकारी (निरंतर), | रिक्‍त 
बनसोडे, प्रशासन अधिकारी । पं.स. उमरी, जि.नांदेड। जि.नांदेड पदावर 
वाघाळा-नांदेड मनपा, नांदेड 

८ |श्री.रतनसिंग रामसिंग पवार, । गटशिक्षणाधिकारी, | गटशिक्षणाधिकारी, रिक्त 
गशिअ., पं.स. अकोला जि.प. | पं.स. धारणी, जि.प.बार्शी-टाकळी पदावर 
अकोला जि अमरावती (अवघड) जि.अकोला 

९ | श्री.नागनाथ मलाजी शिदे गटशिक्षणाधिकारी, ।गटशिक्षणाधिकारी, रिक्त 
गशिअ पं.स.आंबाजोगाई पं.स. आष्टी, पं.स. जामखेड, पदावर 
जि.प. बीड जि. बीड जि.अहमदनगर 

| श्रीमती सुधा मारूती साळुंके, | गटशिक्षणाधिकारी, | उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) | रिक्‍त 
प्रशासन अधिकारी, पं.स. मोहोळ, जि.प. सोलापूर पदावर 
महानगरपालिका प्राथमिक । जि.सोलापूर 
शिक्षण मंडळ सोलापूर 


२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 


रजेवर जाऊ नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते 


शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


3: आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 


पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व 


कार्यमुक्त केले असल्यास सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्याबाबत कळविण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Weal क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 


बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची 


खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१३१७१३२०९२२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh 8, ar 
S t h B h : c=IN, o=Gov it Of Mah: ou=School 
\d Sport: talCode=400032, st: ht 
a n 0 5 1 a Saves Wa r 2.5. 420 sbfe 1 1 1652996d95372924b 1 da2edfSBb33d 2a3de3d8 
d 011b7d83adc40ch6, 
INumber=557abe7a7 194ecSddc74df537d7d57a9dbda20b193 
M a mM a a p Uu re Fa2ed 1SBSCaSfeasab beds, cn=Santosh Basaveshwar Mamadapure 


Date: 2019.08.13 17:24:35 +05'30' 


(संतोष ममदापूरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, शिक्षण STFA GS, ASRS राज्य, पुणे 
२. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद 
३. सर्व शिक्षण संचालक 
४. सर्व विभागीय अध्यक्ष, म.रा.मा व उ.मा. शि.मंडळ 
५. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 


६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

प्रत माहितीसाठी, 

१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 

२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 


३. निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


